भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार – क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ , अंक ४२ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये १०.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- अमरावती विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


पृष्ठे 

नाही . 


सत्यमेव जयते 


१-१४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०३६ . 


अनुक्रमणिका 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


भाग एक अ . – ( भाग चार ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


पृष्ठे 

१-३ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

संदर्भ : - पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांक : जिविशा / का . व . सु . / कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) / प्रतिबंधक / ३५१ ९ / २०२२ 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) लागू करणे बाबत . 

आदेश 


क्रमांक कक्ष - ८ - अ.का- ( गृह ) - कावि - ७५१-२०२२ 

ज्याअर्थी , वाशिम जिल्ह्यात दिनांक ३१-८-२०२२ रोजी श्री गणेश स्थापना झालेली असून स्थापन केलेल्या श्री गणेश मुर्तीचे दिनांक ० ९ -० ९ 
२०२२ ते ११-०९ -२०२२ दरम्यान सार्वजनिक स्वरुपात मिरवणूक काढून विसर्जन करण्यात येणार आहे . मागील दोन वर्ष कोरोना संसर्गामुळे 
अ.- एक -१ ( १७१३ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ , शके १ ९ ४४ 

श्री गणेशोत्सव सार्वजनिक स्वरुपात साजरा करण्यात आला नाही . परंतु यावर्षी मोठया उत्साहात गणेशोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे . तसेच 
सद्यस्थितीत जैन धर्मियांचे प . पु . आचार्य श्री . विद्यासागर महाराज शिरपुर जैन येथे चातुर्मासा निमित्त वास्तव्यास असून त्याठिकाणी चातुर्मासाचे काळात 
विविध धार्मीक कार्यक्रम व प्रवचनाचे कार्यक्रम आयोजीत करण्यात येत आहेत . त्याकरीता मोठ्या प्रमाणात जैन धर्मीय भाविक शिरपुर येथे येत आहेत . 
वाशिम जिल्हा सण - उत्सवाचे दृष्टीने संवेदनशील असून नमूद सण उत्सवाचे काळात वाशिम जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे सुलभ व्हावे या 
करीता दिनांक ० ९ -० ९ -२०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २३-०९ -२०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत संपुर्ण वाशिम जिल्ह्यात मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणे बाबतचे पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे संदर्भिय पत्र या कार्यालयास 
प्राप्त झाले आहे . 


२ 


त्याअर्थी , मी , शण्मुगराजन एस . ( भा.प्र.से. ) , जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन दिनांक ० ९ -० ९ -२०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २३-०९ -२०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक पारित करीत आहे . सदर आदेश लागु केल्यामुळे वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरीता 
मनाई करण्यात आलेली आहे . 


१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा काठ्या तसेच शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे , 

२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास 

३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा तशी साधने जवळ बाळगणे , जमा करणे , किंवा तयार करणे . 

४. व्यक्तींचे प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे बिभत्स प्रदर्शन करणे . 

५. वाद्य वाजविणे , किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक घोषणा करणे अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितीमत्ता 
यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथुन पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल अशी 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोगं आणणे , पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्र , फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस / वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा 
लोकामध्ये प्रसार / प्रचार करणे . 


तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या जमावास 
एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय / निमशासकीय 
कर्मचारी किंवा विवाह , अत्यंयात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागु राहणार नाहीत . 
उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक ० ९ - ९ -२०२२ रोजीचे ००.०१ वा . 
ते दिनांक २३-०९ -२०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत कार्यान्वित राहतील . 

पासून 


प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम वाजवून तसेच तहसील कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे 
करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणताही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करुन 
आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे . तसेच आवश्यकता वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी 
संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . १०३७ . 

वाचा : - पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांक : - जिविशा / गणेशोत्सव क . १४४ अ -३५४५ , दिनांक : - ०७-०९ -२०२२ 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ - अ लागू करणे बाबत . 
आदेश 


क्रमांक कक्ष - ८ - अ.का- ( गृह ) - कावि - ७५२-२०२२ 

ज्याअर्थी , वाशिम जिल्हा घटकात दिनांक ३१-८-२०२२ रोजी श्री गणेश स्थापना झाली असून स्थापना झालेल्या ' श्री ' चे विसर्जन दिनांक ० ९ 
१ ९ -० ९ -२०२२ ते ११-०९ -२०२२ या काळात सार्वजनीकरित्या मिरवणुका काढून करण्यात येणार आहे . विसर्जन मिरवणक दरम्यान गणेश मंडळाकडून 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ , शके १ ९ ४४ 


मिरवणुकीत वापरण्यात येणा - या वाहनावर लोखंडी तलवार , भाले , कोयते , विळे , त्रिशुल , कटयार असे प्रत्येक वाहनावर घातक व मारक शस्त्र लावून 
शक्ती प्रदर्शन करण्याची पार्श्वभूमी आहे . वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असून सार्वजनिक सण - उत्सव काळात व इतर कारणावरून 
जातीय दंगली घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा पूर्व इतिहास आहे . जातीय दंगलीचे व गणेशोत्सव काळात दाखल गुन्ह्याचे 
आकडेवारी नुसार वाशिम जिल्हा सण उत्सवाचे दृष्टीने व जातीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशिल असल्याचे स्पष्ट होते तसेच जातीय दंगलीचे गुन्हयात सुध्दा 
तलवारीचा वापर करण्यात आला असल्याचे आढळून आले आहे . 

व 


· 


ज्याअर्थी , आगामी श्री गणेश विसर्जन दरम्यान एखादा अनुचित प्रकार घडून जातीय दंगल घडुन आल्यास विसर्जना दरम्यान शक्ती प्रदर्शना 
करीता वाहनांवर लावण्यात आलेल्या घातक शस्त्रांचा उपयोग एकमेकांविरूद्ध मारक शस्त्र म्हणुन निश्चितच होवू शकतो , त्यामुळे जीवित हानी होवून 
कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्यामुळे गणेश विसर्जन दरम्यान वाहनावर शक्ती प्रदर्शन करण्याचे 
उद्देशाने लावण्यात येणा - या तलवार , त्रिशुल , भाला , कोयता , विळा , दांडपट्टा , कटयार इत्यादी धारदार घातक शस्त्रांवर बंदी घालणे अत्यंत आवश्यक 
आहे . तरी श्री गणेश विसर्जन मिरवणूक काळात दिनांक ० ९ - ९ -२०२२ ते दिनांक ११ - ९ -२०२२ रोजी संपूर्ण वाशिम जिल्ह्याचे क्षेत्रात कलम १४४ ( अ ) फौ . 
प्र . दं . सं . , १ ९ ७३ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणे बाबतचे पोलीस अधिक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन संदर्भिय पत्र या कार्यालयास प्राप्त 
झालेले आहे . 


त्याअर्थी , मी , शण्मुगराजन एस . ( भा.प्र.से. ) , जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ - अ अन्वये मला प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , श्री गणेश विसर्जन काळात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये 
या करीता श्री गणेश विसर्जन काळात दिनांक ० ९ - ९ -२०२२ ते दिनांक ११ - ९ -२०२२ रोजी वाशिम जिल्ह्याचे संपूर्ण क्षेत्रात श्री गणेश विसर्जन वाहनांवर 
तलवार , त्रिशुल , भाला , कोयता , विळा , दांडपट्टा , कटयार इत्यादी धारदार घातक शस्त्र लावण्या बाबत मनाई आदेश पारीत करीत आहे . सदर आदेशाचे 
उल्लंघन करणा - या व्यक्ती / मंडळाचे पदाधिकारी यांचेविरूध्द पोलीस विभागाकडून फौजदारी कारवाई करण्यात येईल . 

सदरचे आदेश आज दिनांक ०८-०९ -२०२२ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


वाशिम : 

दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०३८ . 


शण्मुगराजन एस . ( भा . प्र . से . ) , 
जिल्हादंडाधिकारी , 
वाशिम . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

संदर्भ : - पोलीस अधीक्षक ( ग्रामीण ) , अमरावती यांचे पत्र क्र . जि.वि. शा / ३१८२/२०२२ , दिनांक ०१ - ९ -२०२२ 

आदेश 


क्रमांक कलि - एमएजी - डे - २७- कावि -५६ ९ - २०२२. 

उपरोक्त संदर्भान्वये सध्याच्या राजकीय घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर काही समाजकंटक क्षुल्लक कारणावरुन वाद निर्माण करुन कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करु शकतात . तसेच विविध राजकीय व पक्षांचे नेते , पदाधिकारी हे एकमेंकांविरोधात बयानबाजी व पोस्टरबाजी करीत 
असल्यामुळे स्थानिक स्तरावर त्यांचे कार्यकर्ते समोरासमोर येऊन वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ रोजी गणेश चतुर्थी निमित्त गणपती स्थापना करुन गणेशोत्सव सुरु झालेला आहे . तसेच दिनांक ०६ सप्टेंबर २०२२ 
पासुन विसर्जन मिरवणूक काढल्या जाणार आहेत . 

विविध वस्तूच्या दरवाढीमुळे स्थानिक संघटना तसेच विविध मागण्या व प्रश्नांवर मुस्लीम संघटना , हिंदू संघटना , शेतकरी संघटना व इतर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ , शके १ ९ ४४ 

संघटना , पक्ष अचानक आंदोलने करु शकतात . त्याच प्रमाणे मराठा / धनगर / ओबीसी समाजातर्फे आरक्षण करीता आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 


सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकांकडून क्षुल्लक कारणावरुन वाद निर्माण करुन तसेच स्थानिक नागरिकांकडून व राजकीय पक्ष 
संघटनांकडून वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्याकरीता आंदोलने करण्यात येतात . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकरता येत नाही . 


तरी वरिल बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधीत राहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती 
जिल्हयामध्ये ग्रामीण भागात महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दिनांक ४ - ९ -२०२२ चे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक 
१८ - ९- २०२२ चे २४.०० वा . पर्यंत लागू करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधीत रहावी या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना करण्याचे दृष्टीने 
मी , आशिष बिजवल , अपर जिल्हादंडाधिकारी , अमरावती मला प्रदान असलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिसूचना व आदेशान्वये खालील 
प्रकारास बंदी घालीत आहे . 


अधिसुचना मुं . पो . कायदा १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

( १ ) शस्त्र तसेच तलवार , भाला , चाकू , लाठी व इतर वस्तुमुळे जीवीत हानी होवू शकते असे शस्त्र . 

( २ ) 

विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे . 

( ३ ) 

दगड , विटा , इ . क्षेपणास्त्राचा वापर करणे ( गोळा करणे ) . 

( ४ ) माणसाच्या / जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास , पुतळयाचे प्रदर्शन करण्यास . 

( ५ ) जाहीररित्या ओरडणे , गाणे संगीत वाजविणे , बिभीस्त चाळे करणे , अंगविक्षेप करणे . चित्र विचीत्र कृती करणे , छायाचित्राचे प्रदर्शन 
करणे . 


अधिसूचना म.पो.का. , १ ९ ५१ कलम ३७ ( ३ ) 

कोणत्याही मानवी मेळाव्यास , मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजित करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी , धोका होण्याची शक्यता लक्षात 
घेऊन बंदी घालीत आहे . 


महाराष्ट्र पोलीस कायदा १ ९ ५१ चे कलम ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या म.पो.का.च्या कलम ३७ ( २ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेश दि . ०४ सप्टेंबर 
२०२२ चे ००.०१ वा . पासुन ते दि . १८ सप्टेंबर २०२२ चे २४.०० वा . पर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून ग्रामीण भागात 
लागू राहील . 


उपरोक्त कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनाचे उल्लघंनाबाबत महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) अन्वये कारवाई करण्यात 
येईल . तसेच कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लघंनाबाबत संबंधीतांवर उचित कायदेशिर कारवाई करीता महाराष्ट्र पोलीस कायदा 
१ ९ ५१ च्या कलम ( ३ ) अन्वये करण्यात येईल . उपरोक्त आदेश कामावरील शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , लग्न , नाटक , तमाशे , धार्मिक शासकीय 
कार्यक्रम , आठवडी बाजार यांना लागू होणार नाही . अंत्ययात्रेच्या व्यतिरीक्त कोणत्याही मिरवणुका / कोणत्याही रस्ता / ओळी मधून कोणत्याही पोलीस 
स्टेशन अधिका - यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे . 

माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२२ रोजी जारी केले . 


अमरावती : 
दिनांक २ सप्टेंबर २०२२ . 


आशिष बिजवल , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०३ ९ . 


पोलीस अधीक्षक , यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनीयम - १ ९ ५१ कलम ३६ अन्वये आदेश 


क्रमांक जिविशा - नवदुर्गा- धम्म दिन - ६६४१-२०२२ 

संपूर्ण अकोला जिल्ह्यात दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ ते ०७ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत ' नवदुर्गा ' उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे . तसेच 
दिनांक ०५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी विजयादशमी उत्सव व बौध्द धर्मियांचे वतीने ' धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमीत्त ' अकोला शहरात मिरवणुकीचे आयोजन 
करण्यात येणार आहे . 


५ 


सदर उत्सव काळात अकोला जिल्हयामध्ये शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत राहण्यासाठी मी , जी . श्रीधर , पोलीस अधीक्षक , अकोला मला मुंबई 
पोलीस अधिनियमानुसार प्राप्त असलेल्या कलम ३६ अन्वये अकोला जिल्ह्यातील सर्व पोलीस उपनिरीक्षक व त्यांचेपेक्षा वरील दर्जाचे अधिका - यांना 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०२२ चे ००.०१ वा . पासून ते दि . ० ९ आक्टोबर २०२२ चे २४.०० वा . पर्यन्त खालील अधिकार प्रदान करीत आहे . 

१. रस्त्यावरुन जाणा - या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोक अशा रितीने चालतील त्यांची वर्तणुक कशी असावी ? या विषयी निर्देश देणे . 

२. मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेचे आसपास , उपासनेच्या वेळी व कोणत्याही रस्त्याने किंवा सार्वजनिक जागी किंवा 
लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा निर्माण होण्याचा संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी अडथळा होवू न 
देणे . 


३. अशा कोणत्याही मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात किंवा त्या मार्गाने जावू नयेत ते विहीत करणे . 

४. सर्व रस्त्यावर व नद्यांचे घाटावर आणि सार्वजनिक स्नानाचे , कपडे धुण्याचे , उतरण्याचे ठिकाणी जागेमध्ये देवालय किंवा इतर सार्वजनिक 
किंवा लोकांच्या जाण्या - येण्याच्या जागेमध्ये बंदोबस्त व सुव्यवस्था राखणे . 


५. कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचे किंवा गाण्याचे किंवा ढोल ताशे , शिट्ट्या व इतर कर्कश 
वाद्य वाजविणे वगैरे बाबत नियम तयार करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे . 


६. कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा सार्वजनिक उपाहाराच्या ( अतिथीगृहाच्या ) जागेत . ध्वनीक्षेपकाचा ( लाऊडस्पिकर ) 
उपयोग करण्याचे नियम करणे व त्यावर नियंत्रण करणे . 


अकोला : 

दिनांक १२ सप्टेंबर , २०२२ . 

अ.- एक -२ ( १७१३ ) . 


७. सक्षम अधिका - यांनी ह्या अधिनियमांचे कलम ३३ , ३६ , ३७ ते ४० , ४२ , ४३ व ४५ अन्वये केलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन असलेले व 
त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 

वरील आदेशाचे कोणत्याही इसमाने कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 


जी . श्रीधर , 
पोलीस अधीक्षक , 
अकोला . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४० . 

( २ ) 

कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 

हे . आर 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ 


६ 


प्रकटन -३ 

क्रमांक २८८४ - तांशा - २- पोपटखेड - पावासं अधिसूचना - ३-२०२२. 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन कायदा , 
२००५ मधील कलम ५ , ६ , ७ आणि नियम -३ नुसार पाणी वापर संस्थांचे 
जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , अ . 
भा . राऊत , कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग , अकोला . 
खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थेचे अद्यावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रति , 
जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेधारक यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत 
कार्यालय , तहसिल कार्यालय , सिंचन शाखा , उपविभागीय व विभागीय 
कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर 
माहितीसाठी प्रसिध्द करीत आहे . 


आणि त्याअर्थी , मी , अ . भा . राऊत , कार्यकारी अभियंता , लघु 
पाटबंधारे विभाग , अकोला असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित 
प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचें 
जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पध्दतीने शेतक - याकडून 
व्यवस्थापन याखाली येणा - या जमिनीच्या सर्व धारकावर व भोगवटधारकावर 
पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करुन घेणे बंधनकार असेल . 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तिस हे प्रकरण 
राजपत्रात जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आंत अधीक्षक 
अभियंता , अकोला पाटबंधारे मंडळ , अकोला यांच्या कार्यालयात अपील 
करता येईल . 


अनुसूची 

प्रकल्पाचे नाव- पोपटखेड लघु प्रकल्प , ता . अकोट , जि . अकोला . 
पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता- प्रस्तावित नरनाळा बंद नलीका 
वितरण प्रणाली ( टप्पा -२ ) १०४ ०६ हे . ( गुरुत्वाकर्षण तत्त्वावरील ) 
सिंचन पाणी वापर संस्था , खैरखेड ता . अकोट जि . अकोला . 
पाणी वापर संस्थेचे गाववार , स.न. / गटनं . वार क्षेत्र सिंचनाखाली येणारे 
सर्व्हे नं . / गट नं . एकूण क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 

हे . आर 


१०३ 

१० 

१०३ 

१० 


१०३ 

१०३ 

९ ७ / २ 


२०० 

१६० 

१ ९ ३ 

१५० 

२०० 

२०० 

१४७ 


एदलापुर 


एकूण क्षेत्र 

( ३ ) 


है 
. 


आर 


१०० 

१०० 

११३ 

० ९ ० 

१०० 

१०० 

० ६७ 


( १ ) 


९ ८ 

१२२ 

१५/१ 

१०७/२ 

१०७/१ 

९ १ / १ 

९ १ / १ 

१५/१ 

१०७/१ 

११३ / १ अ 

११३ / १ अ 

१००/२ 

११६/२ 

११४/२ 

११६ / २ अ 

९ २ / १ 

११७/२ 

११७/१ 

१५/३ 

१५/३ 

११२/२ 

२५ 

१६ 

२ ९ 

२ ९ 

२ ९ 


२८ / २ / अ 

३७/२ 

३१/१ 

१७/१ 

५२/३ 

११२ 


१/३ 

८ 


५०६ 

० ३१ 

१६२ 

२८२ 

०८५ 

१५ ९ 

१ ९ ३ 

१६५ 

१ ९ ८ 

१६२ 

१६२ 

० ८ ९ 

१०० 

२०२ 

१४३ 

१४३ 

११२ 

०२१ 

१६२ 

१६२ 

२ ४ ९ 

४ ० ९ 

११७ 

१२१ 

१२१ 

० ७० 

०८१ 

२०१ 

०७८ 


० ७६ 

१४८ 

१६ ९ 


एकूण 


२२० 

१५८ 


खैरखेड 


( ३ ) 

हे . आर 

●●● 


000 


१०२ 

१०० 


० २५ 

० ७ ९ 

११३ 

०८५ 

११८ 


० ८२ 

० ८२ 

० ४ ९ 

० ४० 

१०० 

० ६३ 

० ६३ 

० ३२ 


●●● 


O 


० ८२ 


00 


१०० 

०५७ 

० ६१ 

०६१ 

० ३० 

०४१ 

१०० 

० ३८ 

० ३६ 

०८८ 

० ९ 


२७८८ 


१०० 

०७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

- 


( १ ) 


२७/१ 

२७/२ 


७ 


२७/२ 

३१ / १ अ 


७ 

३ 


३ 

३ ९ / २ 

३८/१ 

३८/१ 

३८ / १ अ 

३८ / १ अ 

३८/१ 

४२/३ 

१३/१ 

४० 


२ ९ / २ 

४२/१ 

३८/२ 

३८ / १ ब 

४५/१ 

९ / २ 

४२/४ 

४२/४ 

४२/४ 

४१ 

३ ९ / २ 

१६/२ 


२४/१ 


३ ९ / २ 

३१/१/५ 


अनुसूची- चालू 
( २ ) 
हे . आर 

१४५ 

१६२ 

१६२ 

१६२ 

१६२ 

१७१ 

३११ 

४० ९ 

२०० 

२ ९ ० 

१२२ 

४० ९ 

१३१ 

३३२ 

०७८ 

२०० 

२४५ 

२६ ९ 

२८४ 

०८१ 

१६० 

१२ ९ 

१२१ 

१५ ९ 

०८१ 

३० ९ 

२०२ 

२०२ 

१६२ 

०८१ 

१४१ 

९ २ 

२३७ 

१ ९ ३ 

०८१ 

२४२ 


( ३ ) 

हे . आर 

०६५ 

० ८२ 

० ८२ 

० ८२ 

० ८२ 

० ९ १ 

१०० 

१०० 

१०० 

१०० 

० ४२ 


००० 


०७१ 

१०० 

०३८ 

१०० 

१०० 

१०० 

१०० 

०४१ 

०८० 


० ४ ९ 

०४१ 


० ७ ९ 

०४१ 

१०० 

१०० 

१०० 

० ६२ 

०४१ 

०८१ 

० ५२ 

१०० 

१ १३ 

० ४१ 


१०० 


( १ ) 


३१/४ 

३५ 

२०/२ 

१५ 

२ ९ / १ 

३८ / १ क 


१/३ 

१३/२ 

१३/२ 

१३/२ 

४७ 

१३/१ 

४३/१ 


६ 

८७ 

८७ 

३७ 

२० 

१ ९ 

४२ 

४६ 

४४ 

५ ९ 

७० 


६५ 

६५ 

८८ 

८८ 

५ ९ 

३८ 


३ ९ 

८८ 


( २ ) 

हे . आर 


१८३ 

०८१ 

१४१ 

१६२ 

० ५४ 

०८१ 

२२० 

२४३ 

२०२ 

४४३ 

१८० 

२०० 

१६५ 


एकूण 


३८ ९ 

२०० 

२०० 

२४२ 

१४ ९ 

१३८ 

०६१ 

१५५ 

१७८ 

१८ 

२०० 

१५८ 

१५८ 

२४५ 

१२ ९ 

०८२ 

२३२ 

१८० 

१ ९ ५ 


पिंप्री खुर्द 


( ३ ) 

हे . आर 

१०३ 

०४१ 

०८१ 

१०२ 

० १४ 


०४१ 

१०० 

१०० 

१०० 


●●● 


०८० 

१०० 

०६५ 


३८६१ 


१०० 

१०० 

१०० 

१०० 

० ४ ९ 

०५८ 


०२१ 

० ९ ५ 

०७८ 

०५८ 

१०० 

०५८ 

०५८ 

१०० 


० ६ ९ 

० ४२ 

१०० 

०८० 

० ९ ५ 


७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची 

अनुसूची- चालू 
( २ ) 

हे . आर 


( १ ) 


५ अ 

६६ 

६३ 


८ ड 

१८ ब 

६ अ 

१५ ब 

१४ ड 

७१ 

७२ 

७३ 

२६ 


१२२ 

१०१ 

१०१ 


२५ 

९ १ 

२५ 

२५ 

१०७ 

१०७ 

१०८ 


८० / अ 

८० / अ 


४२० 

१०० 

२ २४ 


एकूण 


१६२ 

१ ९ ८ 

१४७ 

१६२ 

४४ ९ 

३११ 

१६१ 

४ १७ 

० ९९ 


एकूण 


१७८ 

१६० 

१६१ 

२५२ 

२२ ९ 

१६७ 

२६७ 

२३७ 

२०० 

४ ९ ८ 


क - ही अडगाव 


१२१ 

१५८ 


एकूण 


( ३ ) 

हे . आर 

१०० 

० ६० 

१०० 


जितापूर अडगाव 


चितलवाडी 


१७ २१ 


०८२ 

११८ 

०८७ 

१०२ 

१०० 


9.00 


०८१ 

१०० 

० ३ ९ 


८ ० ९ 


११८ 

१०० 

१०१ 

१०० 

१०० 

१०७ 

१०० 


9.00 


१०० 


●●● 


९ २६ 


०४१ 


० ७८ 


( १ ) 


८५ 


२१ 


अकोला : 

दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ . 


-चालू 


( २ ) 

हे . आर 


२०० 


MMISF ACT , 2005 - 


एकूण 


१६२ 


धोंडा आखर 


पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र .. 


एकूण 


( ३ ) 

हे . आर 

१०० 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४१ . 


२१ ९ 


०८२ 


०८२ 


१०४ ०६ 


क्षेत्र .. २५२ २८ 


अ . भा . राऊत , 

कार्यकारी अभियंता , 


लघु पाटबंधारे विभाग , 
अकोला . 


BY EXECUTIVE ENGINEER 


Notification - III 

No. 2884 - TB - Popatkhed - WUA - Noti - 3-2022.– 
Whereas , it has been decided to delineate Area 
of Operation of Water Users Association ( WUA's ) 
on hydraulic basis and as per Administrative 
convenience under Sections 5 , 6 , 7 and Rule 3 of 
the MMISF Act , 2005. I , A. B. Raut , Executive Engi 
neer , Akola Minor Irigation Division , Akola hereby 
delineate Area of operation of following WUA's shall 
be displayed on the notice board of the officers of 
concerned Grampanchayat , Tahsil Office , Irriga 
tion Section , Sub Divisional and Division and at other 
prominent public places . 


Now , Therefore , I , A. B. Raut , Executive 
Engineer , Akola Minor Irigation Division , Akola also 
hereby declare that no water should be supplied by 
the Appropriate Authority to an individual holder or 
occupier of such land and that system of supply of 
water through Water User's Association shall be 
binding on all the holders and occupiers of the land 
under Management of Irrigation System by Farmers . 


Any person effected by the notification or part 
there of may with in thirty days from the date of 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ , शके १ ९ ४४ 

publication of this notification in the Official 
Gazette , file an appeal before Superintending 
Engineer , Akola Irrigation Circle , Akola . 
SCHEDULE 


Name of Project - Popatkhed Project , Tq . Akot , 
Dist . Akola . 


Name of WUAS and adress - Proposed Narnala 
Pipeline Distribution Network Stage - II ( Gravity 
Basis ) Irrigation W.U.A. , Khairkhed , Tq . Akot , 
Dist . Akola . 


Survey No / 

Gut No. 

( 1 ) 


103 

10 

103 

10 

103 

103 

97/2 


98 

122 

15/1 

107/2 

107/1 


91/1 

91/1 

15/1 

107/1 

113 / 1A 

113 / 1A 

100/2 

116/2 

114/2 

116 / 2A 

92/1 

117/2 

117/1 

15/3 

15/3 

112/2 


25 

16 

29 

अ.- एक- ३ ( १७१३ ) . 


Area 


( 2 ) 

H. A. 


200 

1 60 

1 93 

1 50 

200 

200 

147 

5 06 

0 31 

1 62 

2 82 

0 85 

1 59 

1 93 

1 65 

1 98 

1 62 

1 62 


0 89 

1 00 

202 

1 43 

1 43 

112 


0 21 

1 62 

1 62 

2 49 


4 09 

1 17 

121 


Total Area of 

WUA 

( 3 ) 

H.A. 


Edlapur 


1 00 

1 00 

1 13 

0 90 

1 00 

1 00 

0 67 

0 00 

0 00 

1 02 

1 00 

0 25 

0 79 

1 13 

0 85 

1 18 

0 82 

0 82 

0 49 

0 40 

1 00 

0 63 

0 63 

0 32 

0 00 

0 82 


0 82 

1 00 

1 00 

057 

0 61 


( 1 ) 


29 

29 


28 / 2 / A 

37/2 

31/1 

17/1 

52/3 

112 


1/3 


8 


27/1 

27/2 

7 

27/2 

31 / 1A 


7 

3 

5 

5 

3 


39/2 

38/1 

38/1 

38 / 1A 

38 / 1A 

38/1 

42/3 

13/1 

40 

29/2 

42/1 

38/2 


38 / 1B 

45/1 

9/2 

42/4 

42/4 

42/4 

41 

39/2 


SCHEDULE - Contd . 

( 2 ) 

H. A. 


121 

0 70 

0 81 

201 

0 78 

0 76 

1 48 

1 69 


Total 


Khairkhed 


2 20 

1 58 

1 45 

1 62 

1 62 

1 62 

1 62 

171 

3 11 

4 09 

200 

2 90 

1 22 

4 09 

131 

3 32 

0 78 

200 

2 45 

269 

284 

081 

1 60 

1 29 

121 

1 59 

081 

3 09 

2 02 

2 02 

1 62 

081 


( 3 ) 

H. A. 

0 61 


0 30 

0 41 

1 00 

0 38 

0 36 

0 88 

1 09 


27 88 


1 00 

0 78 

0 65 

0 82 

0 82 

0 82 

0 82 

091 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

0 42 


0 00 

0 71 

1 00 

0 38 

1 00 

1 00 

100 

1 00 

041 

0 80 

0 49 

041 

0 79 

0 41 

1 00 

1 00 

1 00 

0 62 

041 


९ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ , शके १ ९ ४४ 


( 1 ) 


16/2 

2 

24/1 

2 

39/2 

31/1/5 

31/4 

35 

20/2 

15 

29/1 

38 / 1K 


1/3 

13/2 

13/2 

13/2 

47 

13/1 

43/1 


6 

87 

87 

37 

20 

19 

42 

46 

44 

59 

70 

65 

65 

88 

88 


59 

38 

39 

88 

5+ 

66 


SCHEDULE - Contd . 

( 2 ) 

H. A. 


141 


0 92 

237 

1 93 

081 

242 

1 83 

081 

141 


1 62 

0 54 


081 

2 20 

2 43 

2 02 

4 43 

1 80 

200 

1 65 


Total 


3 89 

200 

200 

2 42 

1 49 

1 38 

0 61 

1 55 

178 

1 18 

200 

1 58 

1 58 

245 

1 29 

082 

232 

1 80 

195 

4 20 

1 00 


Akola : 

Dated the 27th September 2022 . 


( 3 ) 

H. A. 

081 


0 52 

1 00 

1 13 

041 

1 00 

1 03 

041 

081 


1 02 

0 14 

041 

1 00 

1 00 

1 00 

0 00 

0 80 

1 00 

0 65 


38 61 


Pimpari khurd 


1 00 


1 00 

1 00 

1 00 

0 49 

0 58 

0 21 

0 95 

078 

0 58 

1 00 

0 58 

0 58 

1 00 

0 69 

0 42 

1 00 

0 80 

0 95 

1 00 

0 60 


( 1 ) 


63 


8D 

18B 

6A 

15B 

14D 

71 

72 

73 

26 


122 

101 

101 


25 

91 

25 

25 

107 

107 

108 


80A 

80A 

85 


21 


SCHEDULE - Contd . 

( 2 ) 

H. A. 


Tota Area of WUA 


224 


Total 


1 62 

1 98 

147 

1 62 

4 49 

3 11 


161 

417 

0 99 


Total 


178 

1 60 

161 


2 52 

2 29 

1 67 

2 67 

237 

200 

4 98 


Total 


121 

158 

200 


Karhi Adgaon 

0 82 

1 18 


Jitapur Adgaon 


Total 


162 


( 3 ) 

H.A. 
1 00 


17 21 


Total 


252 28 


087 

1 02 

1 00 

1 00 

081 

1 00 

0 39 


801 


1 18 

1 00 

1 01 

1 00 

1 00 

1 07 

1 00 

1 00 

1 00 

0 00 


Chtalwadi 


9 26 


Dhonda Akhar 


041 

0 78 

1 00 


219 


082 


0 82 


104 06 


A. B. RAUT , 

Executive Engineer , 
Minor Irrigation Division , 
Akola . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४२ . 

( २ ) 

कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 

हे . आर 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ 

प्रकटन - ३ 


क्रमांक २८८५ - तांशा - खिरकुंड - पावासं अधिसूचना - ३-२०२२. 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र राज्य सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ मधील कलम ५ , ६ , ७ आणि नियम -३ नुसार असा 
निर्णय झाला की , पाणी वापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने 
कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , अ . भा . राऊत , कार्यकारी अभियंता , 
लघु पाटबंधारे विभाग , अकोला , खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थेचे 
अद्यावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रति , जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेधारक 
यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसिल कार्यालय , सिंचन 
शाखा , उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या 
सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिध्द करीत आहे . 
त्याअर्थी , मी , अ . भा . राऊत , कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे 
विभाग , अकोला असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे 
कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी 
पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पध्दतीने शेतक - याकडून व्यवस्थापन 
याखाली येणा - या जमिनीच्या सर्व धारकावर व भोगवटधारकावर पाणी 
वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तिस हे प्रकरण 
राजपत्रात जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आंत अधीक्षक 
अभियंता , अकोला पाटबंधारे मंडळ , अकोला यांच्या कार्यालयात अपील 
करता येईल . 


अनुसूची 

- 

प्रकल्पाचे नाव- खिरकुंड लघु पाटबंधारे प्रकल्प , ता . अंजनगाव 
सुर्जी , जि . अमरावती 

पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता – नियोजीत श्री संत गाडगेबाबा 
उपसा सिंचन सह . पाणी वापर संस्था मर्या . , चौसाळा . 

पाणी वापर संस्थेचे गाववार , स.न. / गटनं . वार क्षेत्र पाणी वापर संस्थेचे 
सर्व्हे नं . / गट नं . एकूण क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 

हे . आर 


१५७ 

१५७ 

४ 


४ 

१ ९ 

१ ९ 

३२ 


१३३ 

१३३ 

१८५ 

१८५ 

३८ ९ 

२०० 

२४५ 


मासमापूर 


एकूण क्षेत्र 

( ३ ) 

हे . आर 


०८० 

०८० 

०८० 

० ४० 


०८० 

०८० 

०८० 


( १ ) 


१८ 

४३ 

३३ 


४०३ 

३६७ 

५०६ 

३८५ 

४८२ 

२५० 

३८५ 

३८२ 

४२५ 

५०३ 

५०३ 

४८ ९ 

४१६ 

४३१ 

३७८ 

४०४ 

४५६ 

४७५ 

४४० 

४८२ 

४४६ 

४८३ 


७५ 

२०४ 

१२ 


१२७ 

० ६० 

० ९९ 


एकूण 


१ १६ 

१८२ 

२०० 

०८० 


● ७७ 

१२५ 

०८२ 

२ २३ 

१२१ 

२०४ 

२०५ 

१०१ 

१२० 


I 


०८१ 

१५२ 

० ४० 

०८१ 

०८१ 

१६२ 

१२१ 

१०१ 


एकूण 


१२० 

१२१ 

१०० 


चिंचोना 


चौसाळा 


( ३ ) 

हे . आर 

० ४० 

० ४० 

० ४० 


६४० 


० ४० 

० ४० 

० ६० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 


० ४० 

० ४० 

० ४० 


११ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची 

अनुसूची– चालू 
( २ ) 

हे . आर 


( १ ) 


७० 

३५ ९ 

३२८ 


३५६ 

२८४ 

३४४ 

७१ 

९ ४ 

७७ 

२३१ 

३५५ 

३०८ 

६५ 

६५ 

२ ९ १ 

१७ 

८ 

३४० 

२७ 

२ ९ ५ 

६ 

३५४ 

६० 

२४३ 

२१० 

२ ९ १ 

१२६ 

४० 

७५ 

८२ 

३७७ 

३१६ 

२ ९ १ 

८३ 

११८ 


२०४ 

० ९९ 

०८० 


० ४० 

१५३ 

१५० 

० ७० 


०८१ 

१ ९ ० 


700 b 


६ 

५६ 

२ १२ 

१ १२ 

३१८ 

३१८ 

४३७ 

०८० 

१०० 


० ४१ 


०८० 


9.00 


० ७२ 

२०० 

६४० 

११३ 

४ २३ 

१२ ९ 

० ८७ 

११३ 

२०० 

० ८४ 

१०३ 

०८१ 

१५७ 

० ८४ 

० ९ ३ 


( ३ ) 

हे आर 

I 

० ६० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ६० 

० ४० 


080 


०८० 

० ६० 

० ६० 

०८० 

० ६० 

०८० 

०८० 

० ४० 


08 0 


० ६० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 


0 80 


० ४० 

० ६० 

० ४० 

० ६० 

० ६० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 


( १ ) 


३२० 

२ ९ ५ 

३२५ 

४० 


१३० 

१८ 


38 


९ ५ 


१७७ 


8006 


१७३ 

१७२ 


६१ 

६१ 

६१ 

६१ 

६१ 

७७ 


२३/५ 

२४/१ 


१८ 

१८ 

१८ 

२४/२ ब 


-चालू 


( २ ) 

हे . आर 


०८१ 

१०२ 

० ९ ७ 

१४८ 

१२ ९ 

०८१ 


० ९ ७ 

२५५ 


एकूण 


८८० 

१५४ 

१४१ 

१५४ 


एकूण 


१६१ 

१२१ 

०८१ 


० ९ ३ 

१६२ 

१८४ 


एकूण 


०८ ९ 

१६० 

१६२ 

१०२ 

१०२ 

०८१ 


भंडारज 


अडगांव 


नबापूर 


( ३ ) 

हे . आर 

० ४० 


0 80 


० ४० 

० ४० 


08 0 


० ४० 

० ४० 

० ४० 


२२ २० 


० ४० 

० ४० 


08 0 


08 0 


१६० 


08 0 


08 0 


08 0 


0 80 


० ४० 

० ४० 


२४० 


० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ , शके १ ९ ४४ 
१३ 

अनुसूची– चालू 
( २ ) 

publication of this notification in the Official 
Gazette , file an appeal before Superintending 
Engineer , Akola Irrigation Circle , Akola . 

हे . आर 

SCHEDULE 


( १ ) 


२४/३ 

२१/१० 

२६/१ 

२०/२ 

२१/८ 

२७/२ 

२७/३ 

१४/४ 

१ ९ / १ ब 

२० / ९ 


अकोला : 

दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ . 


० ८३ 

१८० 

१७८ 

१५६ 

० ८२ 

० ८६ 

१६२ 

० ३८ 

०८१ 

०८१ 


पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र , 


एकूण 


MMISF ACT , 2005 - 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४३ . 


( ३ ) 

हे . आर 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

० ४२ 

०३८ 

० ४० 

० ४० 


६४० 


४८०० 


अ . भा . राऊत , 

कार्यकारी अभियंता , 

लघु पाटबंधारे विभाग , 
अकोला . 


BY EXECUTIVE ENGINEER 


Notification - III 

No. 2885 - TB - Khirkund - WUA - Noti - 3-2022 - 
Whereas , it has been decided to delineate the 
Area of Operation of Water Users Association 
( WUA's ) on hydraulic basis and as per Administra 
tive convenience under Sections 5 , 6 , 7 and Rule 3 
of the MMISF Act , 2005. I , A. B. Raut , Executive 
Engineer , Akola Minorl Irigation Division , Akola 
hereby delineate Area of operation of following 
WUA's shall be displayed on the notice board of 
the officers of concerned Grampanchayat , Tahsil 
Office , Irrigation Section , Sub Division and Division 
and at other prominent public places . 


Therefore , I , A. B. Raut Executive Engineer , 
Akola Minor Irigation Division , Akola also hereby 
declare that no water should be supplied by the 
Appropriate Authority to an individual holder or 
occupier of such land and that system of supply of 
water through Water User's Association shall be 
binding on all the holders and occupiers of the land 
under Management of Irrigation System by Farmers . 


Any person effected by the notification or part 
thereof may within thirty days from the date of 
अ . - एक -४ ( १७१३ ) . 


Name of the Irrigation Project : - Khirkund M.I. 
Project , Tq . Anjangaon Surji , Dist . Amravati . 
Name of WUAS and adress - Proposed Shri Sant 
Gadgebaba ( Gravity Basis ) Irrigation W.U.A. , 
Chousala , Tq . Anjangaon Surji , Dist . Amravati . 


Survey No / 

Gut No. 
( 1 ) 


157 

157 


4 

4 

19 

19 

32 

18 

43 

33 


403 

367 

506 

385 

482 

250 

385 

382 

425 

503 

503 

489 

416 


431 

378 

404 


456 

475 

440 

482 

446 

483 


Area 


( 2 ) 

H.A. 


1 33 

1 33 

1 85 

1 85 

3 89 

200 

245 


1 27 

0 60 

0 99 


Total 


1 16 

1 82 

200 

0 80 


077 

1 25 


0 82 

2 23 

1 21 

204 


2 05 

1 01 

1 20 


081 

1 52 

0 40 


081 

081 


1 62 

1 21 

1 01 


Masmapur 


Total Area of 

WUA 

( 3 ) 

H.A. 


Total 


0 80 

0 80 

0 80 

0 40 

0 80 

0 80 

0 80 

0 40 

0 40 

0 40 


6 40 


Chinchona 


0 40 

0 40 

0 60 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 


9 00 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ , शके १ ९ ४४ 


( 1 ) 


75 

204 

12 

70 


359 

328 

55 

356 

284 


344 

71 

94 

77 

231 

355 

308 

65 

65 

291 

17 

8 


340 

27 

295 

6 

354 

60 


243 

210 

291 

126 


40 

75 


82 

377 

316 

291 

83 

118 

320 

295 

325 

40 

130 


SCHEDULE - Contd . 

( 2 ) 

H. A. 


1 20 

121 

1 00 

2 04 

0 99 

0 80 

0 40 

1 53 

1 50 

0 70 

081 

1 90 

178 

6 56 

212 

1 12 

3 18 

3 18 

437 

0 80 

1 00 

041 

0 80 

1 00 


072 

200 

640 


1 13 

4 23 


129 

087 

1 13 

200 

084 

1 03 

081 

1 57 

0 84 

0 93 

081 

1 02 

097 

1 48 

1 29 


Akola : 

Dated the 27th September 2022 . 


Chousala 


( 3 ) 

H.A. 


0 40 

0 40 

0 40 

0 60 

0 40 


0 40 

0 40 

0 40 

0 60 

0 40 

0 40 

0 80 

0 60 

0 60 

0 80 


0 60 

0 80 

0 80 

0 40 

0 40 

0 60 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 60 

0 40 

0 60 

0 60 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 


( 1 ) 


18 

46 

95 


177 

174 

173 

172 


61 

61 

61 

61 


61 

77 


23/5 

24/1 

18 

18 

18 

24/2 B 


24/3 

21/10 

26/1 

20/2 


21/8 

27/2 

27/3 

14/4 

19/1 B 

20/9 


SCHEDULE - Contd . 

( 2 ) 

H. A. 


081 

0 97 

2 55 


Total 


8 80 

1 54 

141 

1 54 


Total 


161 

121 

081 


0 93 

1 62 

184 


089 

1 60 


Total 


162 

102 

1 02 

081 

083 

1 80 

1 78 

1 56 


082 

0 86 

1 62 

0 38 


081 

081 


Bhandaraj 


Adgaon 


Navapur 


Total 


7 


( 3 ) 

H.A. 

0 40 

0 40 

0 40 


22 20 


Total Area of WUA .. 


0 40 

0 40 

0 40 

0 40 


1 60 


0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 


240 


0 40 

040 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 40 

0 42 

0 38 

0 40 

0 40 


6 40 


48 00 


A. B. RAUT . 
Executive Engineer , 
Minor Irrigation Division , 
Akola . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


